सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, 
मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा यांना “कार्यालय 
प्रमुख” आणि “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीटी-०८२३/प्र.क्र.१२७/परिवहन-५ 
मादाम कामारोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२४. 


वाचा: १ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलढाणा यांचे पत्र 
जा.क्र. विलेवि/१३५१/२०२३, दिनांक २८.०३.२०२३. 


२) गृह विभाग, अधिसूचना, असाधारण क्र.१०३, दि.१२.११.२०२०. 


३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ 


प्रस्तावना :- 

गृह विभाग, अधिसूचना दिनांक १२.११.२०२० अन्वये मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा येथे मोटार 
अपघात दावा न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली असून मोटार वाहन अधिनियम, १९८८(१९८८ चा 
५९) याच्या कलम १६५ च्या पोट-कलम(एक) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
अतिरिक्‍त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीजञा यांनाच मोटार अपघात दावा प्रकरणे 
चालविण्याचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत. 

विधी व न्याय विभागाने शासन निर्णय दिनांक २३.१०.२०१८ अन्वये जिल्हा न्यायाधीडञा-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा यांना “कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी * म्हणून घोषित केले आहे व तद्नंतर सदर न्यायालयाकरिता जमा रकमा व परतफेडीच्या रकमा 
ठेवण्याकरिता विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय दि.१५ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिवाणी व फौजदारी 
प्रकरणांसाठी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास मान्यता दिली आहे. 

आता त्याप्रमाणेच या न्यायालयातील मोटार अपघात दावा प्रकरणातील जमा होणा-या रक्कमा 

ठेवण्यासाठी वेगळे खाते आवऱ्‌यक असल्याने त्यासाठी सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, 
मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा यांच्या नावाने नवीन स्वीय प्रपंजी खाते (P.L.A) उघडण्यास मान्यता देण्यासाठी 
“कार्यालय प्रमुख” आणि “आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग एक मधील 
अनुक्रमांक ३, नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच महाराष्ट्र 
कोषागार नियम,१९६८ मधीळ नियम १५ (३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदस्य, मोटार 
अपघात दावा न्यायाधिकरण, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा यांना “कार्यालय प्रमुख” आणि “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-०८२३/प्र.क्र.१२७/परिवहन-५ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१२४१७४३४२४१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MADKAR PRATAP SAMPATRAO. 

M A KA R ATA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=691 ba5cdeS0be5ad4d70b5410e666a3f5 1 3b4fd3934f0227b3aab4f 
f49ee9941, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SAMPATRAO  , कण वाक 
(प्रताप माडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अपिलेट शाखा), मुंबई. (पत्राने) 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलढाणा. 

सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

उप कोषागार अधिकारी, मलकापूर, जिल्हा बुलढाणा. 

वित्त विभाग (विनियम/कोषा/व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (परिवहन-५), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


av AD 


en टी 


S oC 
*-> > :-- << >>> fe >> => 


Ss 


पृष्ठ २ पैकी २ 


